बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेरिका 
यांचेशी झालेल्या सामंजस्य कराराची 
अमंलबजावणी करण्यासाठी शालेय 
शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयाची 
जबाबदारी निश्चित करणे व समन्वय 
समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४३/एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनाक:-२२ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४३/एसडी-४, 
दिनांक २९.०१.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भीय शासन निर्णयातील प्रस्तावनेच्या दुसऱ्या परिच्छेदातील सहाव्या ओळीत व झासन निर्णयाच्या 
पहिल्या परिच्छेदातील सातव्या ओळीत दिनांक २७.०१.२०२४ ऐवजी दिनांक २७.०१.२०२३ असे 
टंकलिखित झालेले आहे. तरी दिनांक २७.०१.२०२३ ऐवजी दिनांक २७.०१.२०२४ असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२२१६५५१२८१२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TUSHAR VASANT ८ 2S 


5.4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e89181 186 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४३/एसडी-४ 


. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई, 

. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य ,पुणे 

१०. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र ,पुणे 

११. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ,पुणे 

१२. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे 
१३ संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था 

१४. निवड नस्ती (एसडी-४) 


one S&S © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


